महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 


शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ८ मे २०२३. 


संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 
०७.११.२०२२. 
शासन आदेशा. 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद विद्यमान 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
पि री श्री. महेश पाटील पोलीस उप महानिरीक्षक, अपर पोलीस आयुक्त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, | पश्चिम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई. ठाणे शहर. 
2. श्री. सुनिल कडासने पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, | पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
नागपूर 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
MATH AA SA यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेडा, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम याच्या कलम 224 यामध्ये निर्दिष्ट सर्वोच्च 
सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७%.॥19॥11१91119.४०५०.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५०८१२४३१००३२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 
(peat भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


झासन Seal HAH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/पोळ-१ 


प्रत- 

पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर. 

पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 

संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासंचाळलक, महाराष्ट्र राज्य यांच्यागार्फता. 
सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-१. 


AD -O 


LK xX ww 
टे. सज कळे: le क, रन » ऐक 


८४) 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ बुलढाणा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


